महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र. ०९ /१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ जुन, २०१८ 


आदेडा 
मंत्रालयीन विभागातील खाली नमूद केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा गृहनिर्माण विभागाच्या 


अधिपत्याखालील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने दोन वर्ष कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचा विभाग 
१ श्री. शि.पा.कारवार महसूल व वन विभाग 
२ श्री.दि.रा.बागणे महसूल व वन विभाग 


अ उपरोक्त नमुद अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल त्यानंतर दोन वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या 
मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी समाप्त होईल. 


ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी 
संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने 
शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


उड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे salt कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकार्‍याला दिल्यानंतर त्यांना वित्त विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा ..इ) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट - दोन) मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन महसूल व वन विभाग (आस्थापना) तसेच गृहनिर्माण विभाग यांनी प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या 
अटी व शर्ती, आपापसात सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र. ०९ /१४-ब 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी महसूल व वन विभाग (आस्थापना) व गृहनिर्माण 
विभाग यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२७१४५९०६०१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


htaque Kazi 


रष Digitally signed by Imtiyaz Mus 
| aa) t | १2 DN: c=IN, {t Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
र ॥एठ, 
५ 25.4.20=711589caceff9bObb07e3c6556e724501d0cSea5c63 
U S h ta U e a Z | b3146314d51ecOe87d0a6, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2018.06.27 15:03:46 +05'30" 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति 
१. श्री.शि.पा.कारवार, कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२. श्री.दि.रा.बागणे, कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


प्रत, 

१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग/गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
२ मुख्यकार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई 

३) सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४) उप सचिव (झोपसु-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

५ निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


